एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४५/का.६ 


नवीन प्रशासन भवन > 3 XT ATT, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्माराजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १)वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६/४/२०२० 


शासन निर्णय :- 


2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.४/५/२०२० 


3) महिल व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४५/का.६, दिनांक २०/८/२०२० 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 


योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ८५१०.७५ GRA अक्षरी रुपये पंच्याऐंशी 


कोटी दहा लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
(रुपये लाखात) 
अ. क्र. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ अर्थसंकल्पित । वितरित निधी प्रस्तावित 
निधी वितरण 
२०२०-२१ 
ae -:| २ ३ | og | 4 
(9) २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प 
(०८) (०१) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६१९०९ 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २२५ | 9.00 | 11 _ ates] 
१४- भाडे, पट्टी व कर ३९१९.३९ ५८७.८७ ११७५.८५ 
२१-पुरवठा व सामुग्री १८६.०० | 9.00 ९३.०० 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०८०.०० १६२.०० ३७८.०० 
५०- इतर खर्च १२५.७० | 0.00 | ६२.८५ 
एकूण ५३१३.३४ ७४९.८७ १७०१.४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१ ४५/का.६ 


अ. क्र. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ अर्थसंकल्पित । वितरित निधी प्रस्तावित 
निधी वितरण 
२०२०-२१ 
fa | २ ३ | 8 | 4 
(०८) (02) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(२) (सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
२२३६१९१८ 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १.५० | 9.00 | ०.६७ 
१४- भाडे, पट्टी व कर २६१२.९३ ३९१.९३ ७८३.८८ 
२१-पुरवठा व सामुग्री १२४.०० | 9.00 | ६२.०० 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ७२०.०० १०८.०० २५२.०० 
५०- इतर खर्च ८३.८० | 9.00 | ४१.९० 
एकूण 3482.23 888.83 1980.84 
(3) (०८) (04) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम)२२३६१९४५ 
०३- अतिकालिक भत्ता २.५० | 9.00 | ०.७५ 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३६.४० | 9.00 | १६.३८ 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ३२९.२१ | 9.00 | 98.98 
१३- कार्यालयीन खर्च ७२.४० | 0.00 | ३२.५८ 
१७- संगणक खर्च २०.८० |__0.00___| ५.२० 
२४- पेट्रोल, तेल व वंगण ११.४० | 9.00 | ५.१३ 
एकूण ४७२.७१ | 9.00 | 202.9% 
(४) (००)(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र ६६००.०० | ९९०.०० २३१०.०० 
हिस्सा ६०%) 
२२३६१९७२ 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 
(५) (00)(03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) ४४००.०० ६६०.०० १५४०.०० 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
२२३६१९८१ 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 
(६) (००)(०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) ४६०२.०२ ६९०.३० १६१०.७१ 
(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 
२२३६२१७३ 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 
केंद्र हिस्सा ११९१३.३४ १७३९.८७ ४०११.४१ 
राज्य हिस्सा १३०१६.९६ १८५०.२३ ४४९९.३४ 
एकुण सर्व २४९३०.३० ३५९०.१० ८५१०.७५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४५/का.६ 


३. arama निर्णयवित्तविभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२३२/व्यय ६/२०२०, दिनांक २७.१.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१५१४०४६६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAVINDRA Bt Pasco sian 


5882494085, ICode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 


INumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9a 
053988a2f81b64, :-WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, -GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
ate: 2021.02.04 17:01:35 +05'30' 
(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
० वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
३) निवड नस्ती -का-६. 


2. 00. ८, Let Aes टे 


oO (४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


